महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास मंडळाच्या 
नियामक मंडळ व कार्यकारी समितीवर 
नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती रद्द 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.निसप-२०२०/प्र.क्र.०८/फ-९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक : १४ सप्टेंबर, २०२२ 
वाचा :- 

१. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. क्र.डब्ल्युएलपी-०४१५/प्र.क्र.१०६/फ-१, 

दि.०८.१२.२०१५ 
२. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. क्र.डब्ल्युएलळपी-०४.१५/प्र.क्र.१०६/अ/फ-१, 

दि.२८.०१.२०१६ 
३. महसूल व वन विभाग,शासन निर्णय क्र.निसप-२०२०/प्र.क्र.०८/फ-९, दिनांक 39.03.2029 
४. मा.मुख्य सचिव यांचे कार्यालयाची दिनांक १५.०७.२०२२ रोजीची टिप्पणी 


प्रस्तावना :- 

पर्यटन क्षेत्रातील आर्थिक संधी व रोजगार निर्माण क्षमता लक्षात घेता निसर्ग पर्यटन विकास 
करणे, वनावर अवलंबून असलेल्या स्थानिक ग्रामस्थांच्या उपजीविकांची संधी वाढविणे व निसर्ग 
शिक्षणाचे प्रसार करणे इत्यादी कामे संतुलित व समन्वयरित्या अंमलबजावणी करणेसाठी संदर्भ 
क्र.१ दिनांक ०८.१२.२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये “महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास मंडळ” स्थापन 
करण्यात आले आहे. 


सदर शासन निर्णयान्वये मंडळाचे धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी मा.मंत्री (वने), महाराष्ट्र 
राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली नियामक मंडळ गठीत करण्यात आले आहे. तसेच प्रधान मुख्य 
वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे अध्यक्षतेखाली कार्यकारी समिती गठीत 
करण्यात आली आहे. नियामक मंडळाचे व कार्यकारी समितीचे नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्‍ती 
कार्यकारी समितीच्या शिफारशीनुसार मा.मंत्री (वने) महाराष्ट्र शासन तथा अध्यक्ष, महाराष्ट्र निसर्ग 
पर्यटन विकास मंडळ नामनिर्देशित करतील अजी तरतूद आहे. 


महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास मंडळाचे नियामक मंडळ (Governing Council) व 
कार्यकारी समितीच्या (Executive Committee) उपविधी नियमांना (Bye-laws) संदर्भ क्र.२ 
दिनांक २८.०१.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. त्यानुसार 
संदर्भाधिन क्र.३ दिनांक ३१.०३.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास 
मंडळाच्या नियामक मंडळाकरीता ३ व कार्यकारी समितीवर ४ नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्‍तीस 
मान्यता देण्यात आली होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः निसप-२०२०/प्र.क्र.०८/फ-९ 


मा.मुख्य सचिव यांचे कार्यालयाकडून संदर्भ क्र.४ दिनांक १५.०७.२०२२ च्या टिप्पणीन्वये 
प्रशासकीय विभागांतर्गत असणारे सर्व उपक्रम / महामंडळे / मंडळे / समित्या / प्राधिकरणे यावर 
नियुक्‍त करण्यात आलेल्या सर्व अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याचे रितसर प्रस्ताव 
सात दिवसात सक्षम प्राधिकारी यांच्यासमोर निर्णयार्थ सादर करण्याच्या निर्देशास अनुसरुन 
महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास मंडळाच्या नियामक मंडळाकरीता ३ व कार्यकारी समितीवर ४ 
नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्‍ती रद्द करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास मंडळाच्या नियामक मंडळ तसेच कार्यकारी समितीवर संदर्भ 
क्र.३ च्या शासन निर्णयान्वये नामनिर्देशित केलेल्या सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात येत आहे. 


व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन मंडळ, नागपूर यांनी उपरोक्त शासन 
निर्णय संबंधित नियामक मंडळ तसेच कार्यकारी समितीवर नामनिर्देशित सदस्यांच्या निदर्शनास 
आणण्याची कार्यवाही करावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०९१४१५०४५२७७१९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Pl NGA LE B H AN U DAS FORESTGEPAIVENT, OF MAHARASHTRA, REVENUE AND 


5.4.20=cd9b7c852f0681 5dc1 Sbaee9beaa952cb59250169fcb3d48915 
0789e0cc3 1caé, stalCod 


NARAYAN a 
(भा. ना. पिंगळे 
उप सचिव (वने) 
महसूल व वन विभाग 
प्रत माहिती व उचित कार्यवाहीसाठी 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
४. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग,मंत्राळय, मुंबई 
९. महासंचालक, माहिती व प्रसिध्दी, मंत्रालय, मुंबई 
१०. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
११. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः निसप-२०२०/प्र.क्र.०८/फ-९ 


१२. 
१३: 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
23. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 
२८. 
२९. 
३०. 
३१; 
२३२. 
३३. 
३४. 
34. 
३६. 
३७. 
३८. 
३९. 
४०. 
४१. 
82. 
83. 
४४. 
४५. 
४६. 
४७. 
४८. 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वन विकास महामंडळ, नागपूर 

महा संचालक व प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कॅम्पा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा सदस्य सचिव महाराष्ट्र जैव विविधता मंडळ, नागपूर 
अपरय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सर्व) 

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) नागपूर/मुंबई (बोरीवली) 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पर्यटन विकास मंडळ 

विभागीय आयुक्त (सर्व महसूल विभाग) 

आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक 

संचालक, भारतीय पुरातत्व विभाग 

आयुक्त, पुरातत्व विभाग, महाराष्ट्र राज्य 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य निसर्ग पर्यटन मंडळ, नागपूर 

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळ, नागपूर 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कांदळवन), मुंबई 

सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य प्राणी संग्रहालय प्राधीकरण, नागपूर 

मुख्य वनसंरक्षक (प्रा) सर्व 

मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पुणे 

मुख्य वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, अमरावती 

मुख्य वनसंरक्षक तथा संचालक, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरिवली 

मुख्य वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, पेंच व्याघ्र प्रकल्प, नागपूर 

मुख्य वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपूर 

मुख्य वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प, कोल्हापूर 

वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, नवेगांव-नागझिरा व्याघ्र प्रकल्प, गोंदिया 

वनसंरक्षक (वन्यजीव) ठाणे/नाशिक 

सर्व जिल्हाधिकारी 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

प्रादेशिक व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य, पर्यटन विकास महामंडळ 

उपवनसंरक्षक (प्रा.) सर्व 

उपवनसंरक्षक (वन्यजीव), अकोळा/औरंगाबाद 

विभागीय वन अधिकारी सांगली/उस्मानाबाद/बीड/हिंगोळी/चिपळून 

उप विभागीय वन अधिकारी संगमनेर/मालेगांव/भोर 

महालेखापाल-१/२ (लेखापरिक्षण/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
कोषागार अधिकारी, नागपूर 

वित्त विभाग (व्यय-१०), मंत्रालय, मुंबई 

वन विभागातील सर्व कार्यासने, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

निवड नस्ती (कार्यासन-फ-९), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


